धार्मिक स्थळांच्या बांधकामास सुरुवात 
करण्यापूर्वी गृह विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र 
प्रापत करुन घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक-सीटीएम १००९/प्र.क्र.६०१/विझा-१ब, 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मादाम कामा रोड,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक ०७ मे, २०१८. 


वाचा: १) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक - सीटीएम २०००/प्र.क्र.२४/विशा-१ब, 
दिनांक ७ जून, २०००. 
२) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक - सीटीएम १००९/प्र.क्र.६०१/विजा-१ब, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर,२००९. 


परिपत्रक 

धार्मिक स्थळाचे अनधिकृत बांधकामास आळा घालण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन दिनांक ७ 
जून,२००० व दिनांक २३.११.२००९ च्या परिपत्रकाअन्वये दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे सुधारण्यात 
येत आहेत. 
१ महानगरपालिका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम वा 
पुर्नबांधणीचे प्रस्ताव संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांनी बांधकामाच्या आराखडयास प्रशासकीय 
व तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी प्रशासकीय विभाग म्हणून नगरविकास विभागास पाठवावेत. 
२ नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम वा 
पुर्नबांधणीचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिका-यांनी बांधकामाच्या आराखडयास प्रशासकीय व तांत्रिक 
मान्यता देण्यापूर्वी प्रशासकीय विभाग म्हणून नगरविकास विभागास पाठवावेत. 
३) ग्रामपंचायत क्षेत्रातील धार्मिक स्थळाचे नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम वा पुर्नबांधणीचे 
प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिका-यांनी बांधकामाच्या आराखडयास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
देण्यापूर्वी प्रशासकीय विभाग म्हणून महसूल व वन विभागास पाठवावेत. 
४ नगर विकास / महसूल व वन विभागाने प्राप्त प्रस्ताव परिपूर्ण असल्यास कायदा, 
सुव्यवस्था व रहदारीच्या अनुषंगाने गृह विभागाकडे अनौपचारिक संदर्भाद्वारे ना-हरकत 
प्रमाणपत्राची मागणी करावी. 
५) गृह विभाग संबंधीत पोलीस आयुक्‍त / पोळीस अधिक्षक / पोलीस महासंचालक 
यांच्याकडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेवून -ना-हरकत* प्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेईल. 
६ गृह विभागाकडून कायदा,सुव्यवस्था व रहदारीच्या अनुषंगाने ना-हरकत प्रमाणपत्र 
संबंधित प्रशासकीय विभागास पाठविण्यात येईल. 
७ गृह विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याशिवाय कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे 
बांधकामास / वाढीव बांधकामास / दुरुस्तीस / पुर्नबांधणीस सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीटीएम १००९/प्र.क्र.६०१/विज्ा-१ब, 


८) सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥॥0१9१59॥॥9.90९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१८०५१०१५३४५७७७२९ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कक Digitally signed by Vijay Damodar Patil 

1] a y a mM (0 a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab 1 0bb42793fc 


. 
p a t | | 2638381 13296e7ff81205 1f6f, cn=Vijay Damodar Patil 
Date: 2018.05.10 15:34:57 +05'30° 


(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
५. सर्व महानगरपालिका आयुक्त. 
६. सर्व पोलीस आयुक्त. 
७. सर्व जिल्हाधिकारी. 
८. सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 
९. सर्व मुख्यधिकारी,नगर पालिका / नगरपंचायत 
१०.निवड नस्ती (विशा-१ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


